मागणी क्रमांक के-११ मुख्य लेखाशीर्ष “४८०१ वीज 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च” सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील अंतिम तरतूद व बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित 
करणेबाबत (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(६)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मार्च २०२० 
वाचा:- 

१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.निधिवि-२०१९/प्र.क.८२ (भुसावळ) /ऊर्जा-३ 

निधिवि २०१९/प्र.क्र.६०/उर्जा-७, दिनांक ०९.१०.२०१९ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.निधिवि-२०१९/प्र.क.८२ (भुसावळ) /ऊर्जा-३ 

निधिवि २०१९/प्र.क्र.६०/उर्जा-७, दिनांक 39.03.2020 


शासन निर्णय- 

सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-११, मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील 
भांडवली खर्च अंतर्गत केलेल्या एकूण कार्यक्रमांतर्गत तरतूद रुपये ११४,००,०४,०००/-(रुपये एकशे चौदा कोटी 
चार हजार फक्त) मधून रु.६४,००,००,०००/- अंतिम अनुदान/ तरतूद ठेवण्यात येत असून रुपये 
५०,००,०४,०००/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे.प्रत्यार्पित 
करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित | प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 
a Peet 2 3 8 4 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ drt] ६४०००० ६४०००० 7 अर्थसंकल्पित पुर्ण 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, 02 रक्‍कम खर्च 
औष्णिक विद्युत निर्मीती, १९०, करण्यात आली 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर आहे. 
उपक्रमातील गुतवणूका (०००३) 
भूसावळ औष्णिक विद्यूत प्रकल्पाच्या 
बदली प्रकल्पामध्ये भांडवली गुंतवणूक 
(कार्यक्रम) (४८०१३७३१) ५४ गुंतवणूका 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज | | । 00 7 सदर बाब विधान 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०२ मंडळाच्या 
औष्णिक विद्युत निर्मीती, १९७०, निदर्शनास 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर आणण्यासाठी 
उपक्रमातील गुतवणूका पंचवार्षिक केलेली लाक्षणीक 
योजनेअंतर्गत योजना राज्य योजना तरतूद प्रत्यार्पीत 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(६)/ऊर्जा-३ 


उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित | प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 
ea 2. - > २ 3 8 4 

(00), (००)(०४) कोराडी युनिट . चे करण्यात आली 
नुतनीकरण व अधुनिकीकरण आहे. 
करण्यासाठी भांडवळी गुतवणूक 
(कार्यक्रम) (४८०१४००३) ५४ गुंतवणूका 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज | ५००००० 7 ५००००० | क्षेत्रिय 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०२ कार्यालयाकडून 
औष्णिक विद्युत निर्मीती, १९०, प्रकल्पासाठी निधी 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर मागणी निकष 
उपक्रमातील गुतवणूका पंचवार्षिक पुर्तता करून 
योजनेअंतर्गत योजना राज्य योजना प्रस्ताव प्राप्त न 
(00), (00)(04) सौर प्रकल्पात भांडवली झाल्याने तरतूद 
गुतवणूक (कार्यक्रम) (४८०१४०१२) ५४ प्रत्यार्पीत केली 
गुंतवणूका आहे. 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज 7 7 ,00 7 सदर बाब विधान 
प्रकल्पांवरीळ भांडवली खर्च, 02 मंडळाच्या 
औष्णिक विद्युत निर्मीती, १९७, निदर्शनास 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर आणण्यासाठी 
उपक्रमातील गुतवणूका पंचवार्षिक केलेली लाक्षणीक 
योजनेअंतर्गत योजना राज्य योजना तरतूद प्रत्यार्पीत 
(00), (००)(०८) महाराष्ट्र राज्य विद्युत करण्यात आली 
निर्मीती कंपनीस भागभांडवल (कार्यक्रम) आहे. 
(४८०१४०८६) ५४ गुंतवणूका 
मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज र श्‌ .०० श्‌ सदर बाब विधान 


प्रकल्पांवरीळ भांडवली खर्च, ०५ 
पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुतवणूका 
(०१ भांडवली गुंतवणूक, (०१)(०१) 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी 


कंपनीमध्ये भागभांडवळी गुंतवणूक 
(महाराष्ट्र राज्य विद्यु वितरण 
कंपनीमध्ये भागभांडवळी गुंतवणूक) 


(कार्यक्रम) (४८०१४०९५) ५४ गुंतवणूका 


मंडळाच्या 
निदर्शनास 
आणण्यासाठी 
केलेली लाक्षणीक 
तरतूद प्रत्यार्पीत 
करण्यात आली 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(६)/ऊर्जा-३ 


उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित | प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च | बचत 
1१ ऐ ३ 8 4 

मागणी क्र. के-११, ४८०१ वीज : 7 00 : सदर बाब विधान 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ०५ मंडळाच्या 
पारेषण व वितरण, १९०, सार्वजनिक निदर्शनास 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुतवणूका आणण्यासाठी 
(09) भांडवली गुंतवणूक, (०१)(०२) केलेली लाक्षणीक 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी तरतूद प्रत्यार्पीत 
कंपनीमध्ये भागभांडवळी गुंतवणूक करण्यात आली 
(महाराष्ट्र राज्य विद्युत्‌ पारेषण आहे. 
कंपनीमध्ये भागभांडवळी गुंतवणूक) 
(कार्यक्रम) (४८०१४१०१) ५४ गुंतवणूका 
एकूण ४८०१ ११४०००४ ६४०००० ५००००४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu}l संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५५०२४९८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Nanasaheb Rajaram 


Dhane 


(ना.रा.ढाणे) 
झासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., प्रकाहगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्या., प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा,वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

५ महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कमर्शियल कीम्प्लेक्स, सर्व्हे नं. १९१-ए- फेज, 
येरवडा, पुणे- ४११ ००६ 

६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., WHMIS, as (पूर्व), मुंबई-५१ 

७ अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / राळेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

८ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 

९ अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१० कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

११ वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 

१२ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 

१३ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


